वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करीता औद्योगिक 
पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास 
(४८७५ ००२५) या योजनेअंतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. औपासू- २०२१/ प्र.क्र.३१/ उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. आयआयआय पॉलिसी २०१०/ प्र.क्र.७६८/ उद्योग-२, दि.२२/०२/२०१३. 

२) शासन निर्णय क्र.औपासू २०१२/ प्र.क्र.२३४/ उद्योग-२, दिनांक २५/०२/२०१४. 

३) शासन शुध्दीपत्रक क्र.औपासू-२०१६/ प्र.क्र.२१९/ उद्योग-२, दि.२०/१२/२०१६. 

४) सुकाणू समितीच्या दि.२२/०३/२०२१ रोजी संपन्न सातव्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.२४/०३/२०२१. 

५) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.औपासू-२०२०/ प्र.क्र.१०३/ उद्योग-२, 
दि.२७/०१/२०२१. 


YS << 


aS iw 


प्रस्तावना :- 

औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास योजना (४८७५ ००२५) याअंतर्गत उद्योग 
संचालनालयामार्फत प्राप्त प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२२/०३/२०२१ रोजी संपन्न 
झालेल्या सुकाणू समितीच्या सातव्या बैठकीमध्ये विचारार्थ ठेवण्यात आले होते. सदर बैठकीमध्ये समितीसमोर 
सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांपैकी ज्या प्रकल्पांना निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, 
सदर प्रस्तावांची छाननी झाल्यानंतर उद्योग संचालनालयाने मंजूर प्रस्तावांच्या प्रशासकीय मंजूरीचे प्रस्ताव 
सत्वर शासनास सादर करावेत व तद्नंतर सुकाणू समितीने मान्यता दिलेल्या प्रकल्प मंजूरीच्या किमतीनुसार 
उद्योग विभागाकडून प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार प्रशासकीय मंजूरी आदेश/ कार्यान्वयन यंत्रणाकडून तांत्रिक 
मान्यता/ निधी वितरण आदेश विभागाकडून प्रस्तावित करण्यात येतील. तथापि, या दरम्यान आर्थिक वर्ष 
संपुष्टात येईल, ही बाब विचारात घेता सन २०२०-२१ या चाळू आर्थिक वर्षातील रुपये १८.७५ कोटी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद वितरीत करुन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करावी व विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन कार्यान्वयन यंत्रणांना अदा करावी, असा निर्णय समितीने सर्वसहमतीने घेतला 
आहे. सदर बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र.४ येथील दि.२४/०३/२०२१ च्या पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आले आहे. 


औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रुपये 
२५ कोटी एवढी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली होती. दरम्यान, सन २०२०-२१ च्या आर्थिक वर्षाच्या 
सुधारीत अंदाजामध्ये या योजनेकरीता अर्थसंकल्पिय तरतूद रुपये २५ कोटी वरुन रुपये १८.७५ कोटी एवढी 
करण्यात आली आहे. त्यापैकी रुपये ३२,०९,५८४/- एवढी रक्‍कम खर्च करण्यात आली असून सदर रक्‍कम 
वजा जाता रुपये १८,४२,९०,४१६/- एवढी रक्‍कम बिडीएस प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर निधी 
वितरीत करण्यास नियोजन व वित्त विभागांनी मान्यता दिली आहे. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 
सुकाणू समितीच्या दि.२२/०३/२०२१ रोजी संपन्न झालेल्या सातव्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 
सदर योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध रुपये १८,४२,९०,४१६/- एवढी अर्थसंकल्पिय 
तरतूद महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिनस्त ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- २०२१/ प्र.क्र.३१/ उद्योग-२ 
शासन निर्णय :- 
मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने दि.२२/०३/२०२१ रोजीच्या सातव्या बैठकीत 
घेतलेल्या निर्णयानुसार, औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास (४८७५ ००२५) या योजनेकरीता सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित झालेली रुपये १८,४२,९०,४१६/- (अक्षरी अठरा कोटी बेचाळीस 
लाख नव्वद हजार चारशे सोळा फक्त) एवढी रक्‍कम विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे 
कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांनी सदर निधी 
आहरीत करुन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ या कार्यान्वयन यंत्रणेकडे सुपूर्द करावा. 


३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर रकमेचा धनादेश “मुख्य अभियंता, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई” यांचे नावे काढून त्यांना अदा करण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र.के-१०, मुख्य लेखाशिर्ष - “४८७५, इतर उद्योगावरील 
भांडवली खर्च ”, उपलेखाशिर्ष ६०-इतर, Coo इतर खर्च, ८०० (००) (०१), औद्योगिक पायाभूत सुविधांची 
निर्मिती व विकास (कार्यक्रम) (४८७५ ००२५) या योजनेखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सुधारीत 
अंदाजाद्वारे मंजूर अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, 
दि.१६/०४/२०२० व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील तरतूदी, मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू 
समितीच्या दि.२२/०३/२०२१ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या 
मान्यतेनुसार, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.९४/२०२१/व्यय-१६, दि.३१/०३/२०२१ नुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करून देण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०३३११६०१०३३९१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay Shamkant 
Degaonkar 


(संजय देगांवकर ) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), नागपूर. 
३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई. 
) विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- २०२१/ प्र.क्र.३१/ उद्योग-२ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

८) मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/ व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

११) अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती (उद्योग-२). 


YS Ee २-८ a 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


